नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 
वृक्ष लागवड व संगोपन 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५९/१८)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - Yoo ०३२. 
तारीख: १९ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र शासनाच्या हरित महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी yo कोटी 
PRGA महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक ई - 3 

२४०६ - वनीकरण व वन्यजीवन 

०४ - वनीकरण व पर्यावरण विकास, 

१०१ - राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम, 

(00) (०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५-जमीनीवरील सजीव) अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि 
संगोपन (१००% राज्य योजना) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) 

(२४०६ २८३) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग/यूओआर-११६/२०१८-१९/९६२, दिनांक 
२७/१२/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
८९८/व्यय-५, दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(५९/१८)/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१५३६१२१५२१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 


laharashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe0 1 f24cb84cc86e7 0F 
DEEPAK VAY (0001010110 
032, street=ROOM NO. 
4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


S H E LA R DEPT.MANTRALAYA,MUMBA| NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=DEEPAK VAY SHELAR 
Date: 2019.01.19 15:40:12 +05'30' 


(दीपक वि. शोलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) चर्नीरोड, मुंबई 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. 
. सर्व शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व उपसंचालक, लेखा व कोषगारे 

. वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८ / १९), मंत्रालय, मुंबई 
. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व कार्यासने, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

. निवड नस्ती अर्थसंकल्प. 


सह संचालक (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


